दहशतवाद विरोधी पथक, पुणे 
युनीट यांच्या सुधारित कार्यक्षेत्रास 
मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन पूरकपत्र क्रमांकः ओपीओ-१२१७/प्र.क्र.४८/पोल-३ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई 
दिनांक : ०५ जून, २०२३. 


वाचा - 


१. शासन निर्णय,गृह विभाग, क्रमांकः ओपीओ-१२१७/प्र.क्र.४८/पोल-३, दि.१८/९/२०१७. 

२. शासन निर्णय,गृह विभाग, क्रमांकः अपीओ-०८१६/प्र.क्र.१०३/पोल-३, दि.२८/०५/२०१८. 

३.पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे कार्यालयाचे पत्र क्र.पोमसं/२६-ब/दविप/पुणे 
कार्यक्षेत्र/सुधारणा/४३/२०२१,दि.२/८/२०२२. 


शासन पूरकपत्र- 

शासन निर्णय,गृह विभाग,दि.१८/९/२०१७ याच्या परिच्छेद-२ मधील THATS अ.क्र.१ येथील 
"कार्यक्षेत्र" या शीर्षकाखाळील "पुणे पोलीस आयुक्तालय" या मजकुरानंतर आणि "कोल्हापूर 
परिक्षेत्रातील पुणे ग्रामीण व सातारा जिल्हा"या मजकुराच्या आधी "पिंपरी-चिंचवड पोलीस आयुक्‍ताळय" 
हा मजकूर दाखल करण्यात येत आहे. 


२. सदर शासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०६०५१७१४२६५७२९ असा आहे. हे पूरकपत्र 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME 
DEPARTMENT, 


4.20=825ec39543f0d33d 30f6ca54b1adc430443efec55 
f07e98dc173423779d, ICode=400032, st=Maharasht 


INumber=5CB43A03D973F F96AABBFO2A74864A4681399F 
£663D8FBDE0441A596BEB3ACDD, -RUPALI SANJOG KABARE 
ate: 2023.06.05 17:16:17 +05'30' 


(रुपाली कबरे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव,राजभवन, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधान परिषद, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. प्रधान महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरीक्षा)-१/२,महाराष्ट्र, मुंबई. 

७. पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

८. पोलीस महासंचालक,दहशतवाद विरोधी पथक, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 

९. विशेष पोलीस महानिरीक्षक,कोल्हापूर परिक्षेत्र. 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः ओपीओ-१२१७/प्र.क्र.४८/पोल-३ 


१०.पोलीस आयुक्त,पुणे शहर. 
११.पोलीस आयुक्‍्त,पिंपरी-चिंचवड. 
१२.पोळीस अधीक्षक,पुणे ग्रामीण. 
१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी,पुणे 
१४.निवडनस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


